नांदेड जिल्हयात गोदावरी नदीच्या महापुरामुळे 
बाधित झालेल्या नायगाव, उमरी व धर्माबाद या 
तालुक्यातील पुनर्वसित गावामधील अंतर्गत रस्ते 
सी.सी. रस्ते, नाली बांधकाम व समाज मंदीर या 
नागरी सुविधेच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - एफएलडी-२०२३/प्र.क.१०२/र-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - ०९ नोव्हेंबर, २०२३ 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएफएल ५९८९/प्र.क्र.२१७/म-३, दि.०१.०८.१९८९ 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएफएल ५९८९/प्र.क्र.२१७/म-३, दि.१५.०२.१९९० 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.०१-०८-२००९ 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि.२८-०३-२०११ 
वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि.१७-०४-२०१५ 
वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र २०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दि.१९-०१-२०१६ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२,दि.१६-१२-२०१५ 
जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्र. २०२३/उपजिपु/पु.पु./टे-१/सीआर, दि.१२, १३.०७.२३ व 
दि.११.०८.२३ 


AD 


9८ 
oe >> <:-- << >> <:- <८->< ८ 


3 


Cc 


दु 


८४) 


9 


(३ 


प्रस्तावना:- 

सन १९८३ मध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या गांवाच्या पुनर्वसनास शासन निर्णय दि. 
०१.०८.१९८९ व दि.१५.०२.१९९० अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानूसार जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी 
दि.१२, १३.०७.२३ व दि.११.०८.२३ रोजीच्या पात्रान्वये सादर केलेल्या पूर पुनर्वसित गावामधील अंतर्गत सी. 
सी. रस्ते, नाली बांधकाम व समाज मंदीर या नागरी सुविधा कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नांदेड जिल्हयातील तालुका धर्माबाद, नायगाव व उमरी येथील पूर पुनर्वसित गावामधील 
परिशिष्टामधीलळ विवरणपत्रात नमुद केलेल्या नागरी सुविधा कामांच्या एकूण रु.४९,८६.०० लक्ष (रुपये 
एकोणपन्नास कोटी BSS लक्ष फक्त) एवढया रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती - 
१) नागरी सुविधा कामे करताना प्रस्तुत प्रस्तावित समाविष्ट असलेले गौण खनिज स्वामीत्वधनाची वसूली 
करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२३/प्र.क.१०२/र-१२ 


२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जीटीएन १०८३ /२१७/र-१२, दि.१०-०२-१९८३, शासन निर्णय 
क्र. आरसीपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.१-०८-२००९ व शासन परिपत्रक क्र. आरपीए १११/प्र.क्र.१८/ 
र-१, दि.२८-०३-२०११ अन्वये पुनर्वसित/ विस्तारित गावठाणातील नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी निर्धारित 
करण्यात आलेल्या भौतिक मानकांनुसार काम करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता 
यांची राहील. 

३) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांवर होणारा खर्च मंजूर अंदाजपत्रकांतील रकमेनूसार विहित केलेल्या 
मर्यादेपेक्षा अधिक होणार नाही, याची संबंधित अधिक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य ती 
दक्षता घ्यावी. 

४) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांसाठीच्या अंदाजपत्रकांत दर्शविळेळी कामे तांत्रिक व प्रशासकीय 
मान्यतेतील अटींचे विहित कार्यपध्दतीनुसार पालन होईल, याची संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या संबंधित 
अधिक्षक अभियंता व संबधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

५) संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा सर्व दृष्टीने पूर्ण झाल्यावर व त्याप्रमाणे 
जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचेकडून प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था / जिल्हा 
परिषदेकडे तात्काळ हस्तांतरित कराव्यात व तत्संबंधात जिल्हाधिकारी, नांदेड / विभागीय आयुक्त, 
औरंगाबाद यांचेमार्फत शासनाच्या पुनर्वसन विभागास अवगत करावे. 

६) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यनियमावळीतील प्रचलित नियमांनुसार सदर नागरी सुविधा 
कामांच्या अंदाजपत्रकांस संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या अधिक्षक अभियंता / कार्यकारी अभियंता यांनी 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली असावी. 

७) पुनर्वसन योजनेतून पुरविण्यात आलेल्या नागरी सुविधा अन्य योजनेतून पुनश्च: पुरविल्या जाणार नाहीत, 
नागरी सुविधा कामे यापूर्वी अन्य कोणत्याही योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत अथवा सदरची कामे अन्य 
योजनेत समाविष्ट नाहीत, तसेच या कामांवर यापूर्वी खर्च करण्यात आलेला नाही, याची संबंधित विभागीय 
आयुक्‍्त/जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांनी खात्री करावी, 

८) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांचा उचित दर्जा राखला जाईल, याची संबंधित अधिक्षक अभियंता व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. 


२. निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश :- कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
देगळूर व भोकर जि.नांदेड यांनी प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता आदेशातील अटींची पुर्तता करुन प्रस्तावाधीन नागरी 
सुविधा कामांची निविदा प्रक्रिया तात्काळ सुरु करावी. तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्राप्त 
कामांसाठीचे कार्यारंभ आदेश देऊन नागरी सुविधा कामे तात्काळ सुरु करावीत. 


३. संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, देगळूर व भोकर जि. नांदेड 
यांनी सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानूसार सुरु करण्यात आलेल्या नागरी सुविधा कामांच्या प्रगतीचा / 
खर्चाच्या प्रगतीचा अहवाल इ. सादर करुन कामाच्या प्रगतीनूसार सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या कालावधीत 
सदर कामे पूर्ण करण्याच्या नियोजनानूसार निधी “मागणी क्रमांक सी-६, मुख्य लेखा शीर्ष २२४५-नैसर्गिक 
आपत्तींच्या निवारण्यासाठी सहाय्य, ०२-पूर, चक्रीवादळे, इत्यादी, १०१ अनुग्रह सहाय्य (९३) इतर (९३)(०५) 
पूरामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, पाणी पुरवठा, शाळा, चावडी, विद्युत पुरवठा, नागरी 
सुविधावरील खर्च (अनिवार्य) (दत्तमत) (२२४५ ०९८८), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली 
आवर्यक निधीची मागणी शासनास सादर करावी. त्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर व 
उपलब्ध तरतुदीतून आवश्‍यक तेवढा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर विभागीय आयुक्‍त, सभाजीनगर 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२३/प्र.क.१०२/र-१२ 


(औरंगाबाद) यांच्यामार्फत संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेस उपलब्ध करुन येईल. सदरच्या सुविधा कामांसाठी 
वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने प्रलंबित उपयोजन WATTS (Utilization Certificates) 
प्राथम्याने सादर करावीत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०९१७२७४८४७१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


C Digitally signed by CHULARAM 
HULARAM 211111 त 
NIKHARE, C = IN, S = Mah htra, O = 
RA M C H A N D RA GOVERNMENT srry ear OU = 
REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
N | K H A R E Date: 2023.11.09 17:27:54 +05'30" 
(चु. रा. निखारे) 


कार्यासन अधिकारी, महसुल व वन विभाग 


१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

२. उप आयुक्त (पुनर्वसन), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

३. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, नांदेड 

४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, देगळूर/भोकर, जि.नांदेड 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -9 / नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -१ / नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

८. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय ९/ अर्थसंकल्प ६, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

९. कार्यासन अधिकारी, कार्या. ब-१/ कार्यासन -पी.ए.सी., महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
qo. निवड नस्ती, कार्यासन र-१२, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२३/प्र.क.१०२/र-१२ 


शासन निर्णय क्रमांक - एफएलडी-२०२३/प्र.क.१०२/र-१२, दि.०८/११/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
ता.नायगाव, उमरी व धर्माबाद जि. नांदेड मधील पुनर्वसित गावामधील अंतर्गत रस्ते सी.सी. रस्ते, समाज मंदिर 


व नाली बांधकाम या नागरी सुविधे कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यतचे विवरणपत्र (१/२) 


(एक) 
(रुपये लाखात) 
अ. क्र.  पूरबाधित गावाचे नाव | तालुका नागरी सुविधा काम अंदाजपत्रकीय रक्‍कम 
[a4 मौजे चिंचोली ता. धर्माबाद अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ७५.०० 
2 | मौजे सिरसखेडा ता. धर्माबाद | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ७५.०० 
3 | मोजे पाटोदा ता. धर्माबाद | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ३०००. 
४ | मौजेचोडी ता. धर्माबाद अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम २०.०० 
५ | मौजे बन्नाळी ता. धर्माबाद | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम २५००. 
६ | मोजे संगम ता. धर्माबाद अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ३०००. 
७ | मौजेमनुर ता. धर्माबाद | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ३०००. 
मौजे बामणी ता. धर्माबाद | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ३०००. 
९ | मोजे विळेगाव ता. धर्माबाद अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ३०००. 
| do | o | मौजे मोकळी ता. धर्माबाद | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम २०.०० 
हि १ | मौजे होळगाव ता. धर्माबाद | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १००.०० 
१२ | मोजे माष्टी ता. धर्माबाद अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ५०.०० 
१३ | मौजे बाभळी ता. धर्माबाद | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम २५०.०० 
१४ । मौजे पाटोदा थडी  ।ता. धर्माबाद | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १५०.०० 
एकूण ९१५.०० 
(दोन) (रुपये लाखात) 
अ. | पूरबाधित गावाचे नावा तालुका नागरी सुविधा काम अंदाजपत्रकीय 
क्र. रक्‍कम 
fer sil मौजे मुगाव ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १४०००. 
२ मौजे कुंचेली ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १५०००. 
३ मौजे धानोरा ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १५५.०० 
8 मौजे cui ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम २५०.०० 
षु मौजे कार्ला ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १५०००. 
६ मौजे टाकळी बु. ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १५०००. 
9 मौजे कुंचेली ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १५०००. 
मौजे होळगाव ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १५०००. 
९ मौजे बळेगाव ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ३००.०० 
pao | ० 6 | मौजे सातेगाव ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम २००.०० 
॥1:2) १ | मौजे सांगवी ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम २००.०० 
१२ । मौजे हुस्सा ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ४००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२३/प्र.क.१०२/र-१२ 


१३ । मौजे राहेर ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ४००००. 
१४ । मौजे Hex ता. नायगांव | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम ३७५००. 
एकूण ३१७०००. 
CHULARAM ककल नी 
की (तरिही यची 111111 यी 
N | K H A R E DEPARTMENT 


Date: 2023.11.09 17:28:07 +05'30" 


(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महसुल व वन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक - एफएलडी-२०२३/प्र.क.१०२/र-१२, दि.०८/११/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
ता.नायगाव, उमरी व धर्माबाद जि. नांदेड मधील पुनर्वसित गावामधील अंतर्गत रस्ते सी.सी. रस्ते, समाज मंदिर 


व नाली बांधकाम या नागरी सुविधे कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यतचे विवरणपत्र (२/२) 


(तीन) (रुपये लाखात) 
अ. | पूरबाधित गावाचे नाव | तालुका नागरी सुविधा काम अंदाजपत्रकी 
क्र य रक्‍कम 
ie मौजे बोळसा (71.7) ता.उम | मुख्य रस्यापासून गावापर्यंत सी.सी. २००.०० 

भोगनाथ री रस्ते बांधकाम 
२ | मौजे बोळसा (ग.प,) ता.उम | समाज मंदिर बांधकाम १०० .०० 
भोगनाथ री 
३ | मोजे बोळसा (ग.प,)(प) ता.उम | अंतर्गतसी. सी. रस्ते व नाळी १०० .०० 
री बांधकाम 
४ ।मोौजेमनुर ता.उम | ste UH. सी. रस्ते व नाळी १०० .०० 
री बांधकाम 
५ । मौजे कुदळा बाबानगर ।ता.उम अंतर्गतसी. सी. रस्ते व नाली १०० .०० 
री बांधकाम 
६ | मौजे peor शिवाजीनगर | ता.उम | अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली १०० .०० 
री बांधकाम 
७ | मौजे कावलगुडा ता.उम | Stele UH. सी. रस्ते व नाली १०० .०० 
री बांधकाम 
८ | मौजे महाटी ता.उम | steele UH. सी. रस्ते व नाली १०० .०० 
री बांधकाम 
एकूण ९०० .०० 
CHULARAM = ES 
९ Senet ERS 


Date: 2023.11.09 17:28:18 +05'30" 


(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महसुल व वन विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


